सामाजिक न्याय विभागांतर्गत कार्यरत 
शासकीय वसतिगृहे व शासकीय निवासी 
शाळांसाठी भोजन ठेक्याबाबतची ई-निविदा 
प्रक्रिया निश्चित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीसीएच-२०२०/प्र.क्र.२५ -क/ शिक्षण -२ 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक : २९ नोव्हेंबर, २०२१ 


वाचा :- 


. शासन निर्णय क्र. बीसीएच-२०१०/प्र.क्र. ४३०/मावक-४ दि. २६ जुले २०११ 

. शासन आदेश क्र.बीसीएच-२०१३/प्र.क्र. १२४/शिक्षण-२ दि. २० सप्टेंबर २०१३ 

. शासन निर्णय क्र.बीसीएच-२०१५/प्र.क्र. १४८/शिक्षण -२ दि. ३१ ऑगस्ट २०१५ 

. शासन शुध्दीपत्रकक्र.बीसीएच-२०१५/प्र.क्र. १४८/शिक्षण-२ दि. १८ सप्टेंबर २०१५ 

५. शासन निर्णय क्र. बीसीएच-२०१५/प्र.क्र. १४८/शिक्षण -२ दि. ३० जानेवारी २०१६ 

६. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल जनहित याचिका क्रमांक १६/२०१६ मध्ये दिलेला 
निर्णय दिनांक २० जानेवारी, २०१७ 

७. शासनाचे पत्र क्र.बीसीएच-२०१५/प्र.क्र.१४८/शिक्षण-२, दिनांक २४ एप्रिळ, २०१७. 

८. उद्योग उर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र.शाखस/२०१४/प्र.क्र. - ८२/भाग ॥/ 
उद्योग ४, दि. १.१२.२०१६ 

९. शासन निर्णय क्र. बीसीएच-२०१७/प्र.क्र.१४८/शिक्षण-२, दि.२० सप्टेंबर,२०१७ 


Cc AW AD -5 


प्रस्तावना :- 


सामाजिक न्याय विभागांतर्गत राज्यात मागासवर्गीय विद्यार्थ्यासाठी सध्या एकूण ४४१ 
शासकीय वसतिगृहे व अनुसूचित जाती व नवबौध्द मुला-मुळीसाठी १०० शासकीय निवासी शाळा 
कार्यरत आहेत. शासकीय निवासी शाळा व शासकीय वसतिगृहांमधील प्रवेशित विद्यार्थ्यांना भोजन 
पुरवठा करण्यासाठी यापूर्वी विभागीय स्तरावर निविदा मागवून प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण 
यांच्या अध्यक्षतेखालील भोजन ठेका समितीमार्फत पात्र निविदाधारकांची सर्व माहिती राज्यस्तरीय 
समितीकडे सादर करण्यात येत होती. राज्यस्तरीय समिती विभागाकडून प्राप्त झालेल्या निविदेची 
पडताळणी करून निविदा प्रक्रियेत पात्र ठरलेल्या व सर्वात कमी दर असलेल्या भोजन ठेकेदार/ 
संस्था यांची निवड करून राज्यस्तरीय प्रशासकीय विभाग खरेदी समितीकडे अंतिम मान्यतेसाठी 
सादर करण्यात येत होती. मा.मंत्री (सा.न्या.) महोदयांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय प्रशासकीय 
विभाग खरेदी समितीमार्फत ई-निविदा प्रक्रियेत पात्र ठरळेल्या व सर्वात कमी दर असलेल्या भोजन 
ठेकेदार/संस्था यांची निवड करण्यात येत होती. तथापि, सदर ई-निविदा प्रक्रियेत भोजन देण्यास 
विविध अडचणी व विलंब होत असल्याचे Meare आलेले आहे.त्यानुषंगाने शासकीय निवासी 
शाळा व शासकीय वसतिगृहांमधील प्रवेशित विद्यार्थ्यांना विद्यार्थ्यांना चांगल्या दर्जाचे भोजन 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीएच-२०२०/प्र.क्र.२५ -क/ शिक्षण -२ 


मिळण्याबाबत होणाऱ्या अनियमितता व असुविधा याचा विचार करून सदर ई-निविदा प्रक्रियेत 
सुधारणा करून भोजन ठेक्याबाबतचे धोरण ठरविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सामाजिक न्याय विभागांतर्गत कार्यरत सर्व शासकीय वसतिगृहे व शासकीय निवासी 


शाळांमधील प्रवेशित विद्यार्थ्यांना भोजन पुरवठा करण्यासाठी सन २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षापासून 
खालील प्रमाणे कार्यपध्दती अवलंबविण्यात यावी:- 


A 


विभागांतर्गत सर्व शासकीय वसतिगृहे व शासकीय निवासी शाळांमधील प्रवेशित 
विद्यार्थ्यांना भोजन पुरवठा करण्यासाठी राज्यात आयुक्त, समाजकल्याण, पुणे यांच्या 
स्तरावर एकसमान ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

आयुक्त, समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे यांनी राज्यातील जिल्हानिहाय वसतिगृहे व 
शासकीय निवासी झाळांच्या ई-निविदा एकाच दिवशी प्रसिध्द कराव्यात 

उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाच्या शासन निर्णय दि. १.१२.२०१६ च्या परिच्छेद क्र. ५.१४ 
च्या व्याप्तीमध्ये सेवा, स्थापत्य किंवा वाहतूक या बाबी येणार नसल्या तरी अनुसूचित जाती 
/ जमातीच्या निविदा धारकांना प्रतिनिधीत्व मिळावे म्हणून मा.उच्च न्यायालयाने याचिका 
क्र.१६/२०१६ मध्ये दिलेला निर्णय विचारात घेऊन व परिच्छेद क्र. ५.१४ च्या धर्तीवर एकूण 
४% वसतीगृहे ही अनुसुचित जातीसाठी आरक्षित ठेवण्यात येत आहेत. 

आयुक्‍त, समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे यांच्या स्तरावर राज्यात एकसमान ई-निविदा 
प्रक्रिया राबवून प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी शासनास सादर करणेकरीता खालीलप्रमाणे 
समितीचे गठन करण्यात येत आहे:- 


आयुक्‍त, समाजकल्याण, पुणे -  झध्यक्ष 
अतिरिक्‍त आयुक्‍त, समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे - सदस्य 
सह आयुक्‍त (शिक्षण), समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे - सदस्य 
उपायुक्त (वित्त), समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे - सदस्य 
संबंधित प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाजकल्याण विभाग, - सदस्य सचिव 


या समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे असेल :- 


अ) जिल्हानिहाय आधारभूत किंमत ठरविणे. 

आ) निविदापूर्व बैठका घेणे, निविदाधारकांच्या शंकांचे निरसन करणे. 

3)  निविदेची जाहिरात प्रसिद्ध करणे. 

3) विहित दिनांकास तांत्रिक लिफाफे उघडून त्याचे वाचन उपस्थित 


निविदाधारकासमोर करणे. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीएच-२०२०/प्र.क्र.२५ -क/ शिक्षण -२ 


षु 3 


द. 


७. 


८. 


Sa 


१०. 


११. 


उ) पात्र निविदाधारकांचा तुलनात्मक तक्‍ता व आवश्‍यक ती सर्व माहिती राज्यस्तरीय 


समितीकडे सादर करणे. 


ऊ) शासनाचे प्रचलित नियम, निविदेतील अटी व शर्ती आणि उद्योग, ऊर्जा व कामगार 


विभागाचा शासन निर्णय, दिनांक १.१२.२०१६ मधील सर्व तरतुदींचे पालन 
काटेकोरपणे करणे. 
सदर समितीमार्फत निविदा प्रक्रियेत गुणात्मकदृष्टया पात्र ठरलेल्या भोजन ठेकेदार/ 
संस्था यांची निवड करून अंतिम मान्यतेसाठी शासनास शिफारस करण्यात येईल. 


राज्यस्तरीय प्रशासकीय विभाग खरेदी समिती ही खालीलप्रमाणे असेल:- 


अ.मु.स/प्रधान सचिव/सचिव (सा.न्या.व वि.स.वि.) < अध्यक्ष 
आयुक्‍त, समाजकल्याण, पुणे क सदस्य 
सहसचिव ( शिक्षण-२) z सदस्य सचिव 
अवर सचिव (शिक्षण - २) 3 सदस्य 

लेखा अधिकारी, (गट अ/ब) टी निमंत्रित 


शासनाचे प्रचलित नियम, निविदेतील अटी व adi anf उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभागाचा शासन निर्णय दि.१.१२.२०१६ मधील सर्व तरतुदींचे पालन काटेकोरपणे करणे. 


अंदाजित किंमत आणि प्रत्यक्ष द्यावी लागणारी किंमत यामध्ये खूप तफावत असू शकणार 
नाही, यावर भर देण्यात यावा. खरेदीची वास्तविक किंमत व अंदाजित किंमत यामध्ये (-) 
qo % ते (+) १०% तफावत असल्यास ती मान्य करण्यात यावी. तथापि, खरेदीची 
आधारभूत किंमत व प्रत्यक्ष किंमत यामध्ये जास्त तफावत असल्यास विभागाने शासनाची 
मान्यता घ्यावी. सदरची आधारभूत किंमत उपरोक्त परिच्छेद क्र. ४ मध्ये नमूद गठित 
केलेल्या समितीने निश्चित करुन ती सिलबंद लिफाफ्यात ठेवावी व आर्थिक लिफाफा 
उघडल्यानंतर आधारभूत किंमतीचा लिफाफा उघडून पात्र निविदाधारकांना वाचून 
दाखवावा. 


निविदाधारकाने असमर्थता दर्ठविल्यास त्यांची निविदा रद्द करण्यात यावी. 


कुठल्याही परिस्थितीत एका जिल्हयातील सर्व वसतिगृहाचे दर (प्रादेशिक स्तरावरील 
वसतीगृहे वगळून) एकच राहतील याची काळजी आयुक्‍त, समाजकल्याण, पुणे यांनी 
घ्यावी. 


कुठल्याही परिस्थितीत एका जिल्हयातील सर्व शासकीय निवासी शाळेसाठीचे दर एकच 
राहतील याची काळजी आयुक्‍त, समाजकल्याण, पुणे यांनी घ्यावी. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीएच-२०२०/प्र.क्र.२५ -क/ शिक्षण -२ 


१२. 


१३. 


१४. 


१५. 


१६. 


१७. 


१८. 


अनुसुचित जातीच्या निविदाधारकांसाठी आरक्षित ठेवलेल्या वसतीगृहांकरीता वेगळी 
निविदा काढण्यात येऊ नये. 

अनुसुचित जाती निविदाधारक यांनी निविदा प्रक्रियेत सहभाग घेताना ते तांत्रिकदृष्टया, 
निविदेतील सर्व अटी व शर्ती पूर्ण करणारे पात्र निविदाधारक असणे अनिवार्य आहे. 


निविदेतील पुरवठा कालावधी १ वर्षासाठी राहील, व मंजूर दर हे एक वर्षासाठी लागू 
राहतील. त्यामध्ये कोणतीही वाढ दिली जाणार नाही. 

वसतिगृहे व शासकीय निवासी शाळेचा भोजन पुरवठा हा, अनुसुचित जातीच्या 
निविदाधारकांनी जिल्हा / प्रादेशिक स्तरावरील मान्य निविदेतील न्युनतम दराने करणे 
बंधनकारक असेल. 


निविदाधारक यांनी खालील बाबींची पुर्तता करणे बंधनकारक आहे. 

७ Yd oy उद्योग या श्रेणीखाली निविदा भरणा-या निविदाधारकांना सुक्ष्म व लघु 
उद्योग उपक्रमाची नोंदणी http://udyogaadhar.gov.in या पोर्टलवर करणे 
बंधनकारक असेल. सुक्ष्म व लघुउद्योजकांसाठी बयाणा (ईएमडी) रक्‍कम रुपये १ 
लाख राहील आणि सुरक्षा अनामत निविदा किमतीच्या ३ टक्के किंवा रु.१० हजार 
यापैकी कमी असेल तितकी राहील. 

©  सुक्ष्मव लघु उद्योजक संस्था / बचतगट / सहकारी संस्था / विश्वस्त संस्था यांना 
अनुसूचित जातीच्या राखीव कोटयातून निविदा भरावयाची असल्यास १०० % 
सभासद हे अनुसूचित जातीचे असणे बंधनकारक असेल. या पुष्ठयर्थ सर्वाचे जातीचे 
दाखले सादर करणे बंधनकारक असेल. 

«७ बचत गट / संस्था / उद्योग हे सक्षम प्राधिका-यांनी मान्यता दिलेल्या व नोंदणीकृत 
संस्था असणे अनिवार्य आहे. 


निविदा प्रक्रियेमध्ये एकाही अनुसुचित जाती संस्था / व्यक्‍तीने भाग घेतला नसेल किंवा 
एकही अनुसूचित जातीची संस्था / व्यक्‍ती निविदाधारक पात्र ठरत नसेल अशा प्रकरणी 
राखीव वसतिगृहे अराखीव होतील. 


अनुसुचित जातीकरीता राखीव असलेल्या वसतिगृहामध्ये भाग घेतलेल्या पात्र निविदा 
धारकांपैकी एका पेक्षा जास्त निविदाधारकांचे दर समान / एकच असतील अशा प्रसंगी 
खालील प्राधान्यक्रमाने त्यांची निवड करावी. 

१) अनुसुचित जाती पुरूष/महिळला सहकारी संस्था 

२) अनुसुचित जाती पुरूष/महिला बेरोजगार संस्था 

३) अनुसुचित जाती महिला बचत गट 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः बीसीएच-२०२०/प्र.क्र.२५ -क/ शिक्षण -२ 


१९. 


२०. 


२१. 


२२. 


२३. 


४) अनुसुचित जातीतील ees मॅनेजमेंट आणि कॅटरींग टेक्नोळीांजी मधील पदवी 
पदविका प्राप्त पुरूष/महिला 

५) अनुसुचित जाती पुरुष/महिला पुरवठादार संस्था 

६) अनुसुचित जातीची पुरुष / महिला 


शासकीय वसतिगृह व शासकीय निवासी शाळा भोजन ठेका निविदाप्रकरणी प्रसिध्द 
केलेली निविदा रदद करणे, त्यात बदल करणे याबाबतचे सर्व अधिकार संबंधित आयुक्त, 
समाज कल्याण,पुणे यांना शासनाच्या पुर्वपरवानगीने असतील. तसेच, याबाबत काही वाद 
निर्माण झाल्यास त्याबाबतचे अपिल मा.मंत्री (सा.न्या.) यांच्याकडे करता येईल. 


वरील ई-निविदा प्रक्रियेस वित्तीय प्राधिकारानुसार अंतिम मान्यता घेण्याची कार्यवाही 
करावी. 


ज्या भोजन ठेका पुरवठादाराचे काम समाधानकारक आहे अशा भोजन ठेका पुरवठादारास 
सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचे अधिकार शासनास असतील. 


राज्यात सर्व ठिकाणी राबविण्यात येणाऱ्या ई-निविदा UHI आयुक्‍त, समाजकल्याण, 
पुणे यांनी शासनाची मान्यता घ्यावी. 


शासकीय वसतिगृहे व शासकीय निवासी शाळेसाठी भोजन ठेक्यासंदर्भात यापुर्वी निर्गमित 
केलेले सर्व शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत आहेत. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 


उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१११२९१६३३३६०६२२ आहे. हा 


आदेडा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून देण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Anil Kondaji Ahire 


| il | DN: CN = Anil Kondaji Ahire, C = IN, S = 
A n I | Ko n d re I A h | re Mahalashira, [७] 2 Government Of Maharashtra, 


OU = Social Justice And Special Assistance 


Date: 2021.11.30 12:16:15 +05'30" 


(अ.कों.आहिरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव,महाराष्ट्र राज्य, 
मा.मुख्यमंत्री,महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, 
मा.मंत्री (सा.न्या.व.वि.स.), यांचे खाजगी सचिव, 
मा.राज्यमंत्री (सा.न्या.व.वि.स.) यांचे खाजगी सचिव, 
मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य, 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीएच-२०२०/प्र.क्र.२५ -क/ शिक्षण -२ 


महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२,( SIREN मुंबई/ नागपुर, 
आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे, 

प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाजकल्याण, (सर्व प्रादेशिक विभाग), 
सहायक आयुक्‍त, समाजकल्याण, (सर्व जिल्हे), 

१०. निवडनस्ती (शिक्षण २) 


one G&G & 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


